प्लास्टिक तसेच थर्माकॉल उत्पादनांवर बंदीच्या 
अनुषंगाने राज्यात पर्यावरण विषयक व्यापक 
जनजागृती अभियान राबविण्यासाठी महाराष्ट्र 
प्रदूषण नियंत्रण मंडळास अनुदान उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. प्लास्टिक २०१८/प्र.क्र.३०/तां.क.४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक - २९ मार्च, २०१९ 


वाचा :- शासन निर्णय क्र. प्लास्टिक २०१८/प्र.क्र.३०/तां.क. ४ दि. १६ मार्च,२०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ येथील नमूद 'सन २०१७-१८' ऐवजी' सन २०१८-१९' 
असे वाचावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.govt.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१९०३३०१२५९५०२१०४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Manohar Ramchandra Bandpatte 
M a Nn 0 h a [| DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Environment 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0cfbfeeede9517aa9b96ad 1d49625c9c5ad8e7d6dc78 
R a aa) C h a Nn d [| a 7d92279da33b569805fb, 
serialNumber=bb7b9a28cd6d8e2b 1 fa8f60d210258464e6ece2 
04d02617fbb7ed6be3db6752c, cn=Manohar Ramchandra 
Band patte Date 2019 
Date: 2019.03.30 13:02:35 +05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
२. सदस्य सचिव महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ. 
३. संचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 
४. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
५. महालेखापाल १/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
६. संचालक लेखाव कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 
७. निवड नस्ती. 


